मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती 
याचिका क्र. २३०२/२०१७ व ३५४३/२०२० 
यामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार पर्यवेक्षण 
यंत्रणा तयार करुन सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा 
फुटेजचा अभ्यास करणे आणि नियमितपणे 
निरीक्षण अहवाल प्रसिध्द करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एसएलपी-१६२०/प्र.क्र.५१५/पोल-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- १) गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र W. |-92090/§/209¢-NCB-Il, 
दि. १४.०६.२०१८. 
2) मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली विशोष अनुमती याचिका क्र. ३५४३/२०२० मध्ये 
दि. ०२ डिसेंबर, २०२० रोजीचे आदेश. 
प्रस्तावना :- 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. ३५४३/२०२० मध्ये दि. ०२ डिसेंबर, 
२०२० रोजी दिलेल्या आदेशाची तसेच एसएलपी क्र. २३०२/२०१७ मध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा 
फुटेजचा अभ्यास करण्यासाठी व त्याबाबतचा निरीक्षण अहवाल नियमितपणे प्रसिध्द करण्यासाठी 
राज्यामध्ये पर्यवेक्षण यंत्रणा (Oversight Mechanism) तयार करण्याबाबत आदेशीत केले आहे. 
तसेच याबाबींची पुर्तता करण्याबाबत केंद्र शासनानेही राज्यास कळविळे आहे. त्यानुसार समिती 
गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासन मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा फुटेजचा 
अभ्यास करणे आणि त्याबाबतचा निरीक्षण अहवाल नियमितपणे प्रसिध्द करण्यासाठी पर्यवेक्षण 
यंत्रणा (Oversight Mechanism) तयार करण्याच्या हेतुने खालीलप्रमाणे प्रत्येक पोलीस 
आयुक्तालय स्तरावर व पोलीस जिल्हा स्तरावर समिती गठीत करीत आहे :- 


क) पोलीस आयुक्तालय. 

१) पोलीस उपआयुक्त (गुन्हे) 3 अध्यक्ष 
२) सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे) 7 सदस्य 
३) सहायक पोलीस आयुक्‍त (मुख्यालय) डर सदस्य 
४) पोलीस निरीक्षक (बिनतारी) x सदस्य 
५) पोलीस निरीक्षक (गुन्हे अन्वेषण विभागौो  - सदस्य 


झासन निर्णय क्रमांकः एसएलपी-१६२०/प्र.क्र.५१५/पोल-११ 


ख) पोलीस जिल्हे / इतर घटक. 

१) अपर पोलीस अधीक्षक व अध्यक्ष 

२) पोलीस उपअधीक्षक (गृह) स सदस्य 
3) पोलीस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा)  - सदस्य 
४) पोलीस निरीक्षक (बिनतारी) 2 सदस्य 
५) पोलीस निरीक्षक (गुन्हे अन्वेषण विभागौ  - सदस्य 


२. सदर समितीने त्यांच्या अखत्यारितील पोलीस स्टेशनमधील सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजचा अभ्यास 
करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित पोळीस आयुक्‍त / पोळीस अधीक्षक यांच्या मान्यतेने नियमितरित्या 
प्रसिध्द करावा. 
2: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०८१९०५५०५०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


Ramesh Murarirao -: ५. 
Manale 


)5895e246b96 1bc9981c480a91372bb58ae2612 
rao Manale 


शा 
4611040८47, cn=Ramesh Murari 
1.01.08 19: ' 


)8 19:09:16 +05'30 


(रमेश मनाळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) अपर पोलीस महासंचालक (गु.अ.वि.), म.रा., पुणे. 

३) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), म.रा., मुंबई. 

४ सर्व अपर पोळीस महासंचालक 
) 
) 
) 


५) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

६) सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक. 

७) सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

८) सर्व पोलीस अधीक्षक. 

९) सर्व सहायक पोलीस आयुक्‍त (मुख्यालय). 

१०) सर्व अपर पोलीस अधीक्षक. 

११) सर्व पोलीस उपअधीक्षक (गृह). 

१२) सर्व पोलीस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा) 

१३) सर्व पोलीस निरीक्षक (बिनतारी) 

१४) सर्व पोलीस निरीक्षक (गुन्हे अन्वेषण विभाग). 

१५) उप सचिव (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) उप सचिव (पोल-४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवडनस्ती, पोल-११, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


aS SS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


